सन १९७५ ते १९७७ मधीळ आणिबाणीच्या 
कालावधीत लोकझाहीकरिता लढा देणा-या ज्या 
व्यक्‍तींना बंदीवास सोसावा omer अशा 


व्यक्तींचा सन्मान/यथोचित गौरव करण्यासंबंधी 
धोरण 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन पूरक पत्र क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ३२ 
दिनांक - १५ सप्टेंबर २०१८. 


संदर्भ: शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, 
दि.०३/०७/२०१८ 


पूरक पत्र 


संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की,सन १९७५ ते १९७७ 
मधीळ आणिबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरीता लढा देणा-या ज्या व्यक्‍तींना बंदिवास 
सोसावा लागला अशा व्यक्‍तीचा सन्मान/यथोचित गौरव करण्यासंबंधी धोरण निश्चित करण्यात 
आले आहे त्याअनुषंगाने अर्जदारांकडून प्राप्त करुन घ्यावयाच्या अर्जाचा नमूना सोबत परिशिष्ट 
अ” मध्ये जोडला आहे. तसेच संदर्भाधीन शासननिर्णयासोबत जोडलेल्या शपथपत्राच्या 
मसुदयामध्ये सुधारणा करण्यात येत असून सुधारीत शपथपत्राचा मसुदा परिशिष्ट “ब” मध्ये सोबत 
जोडला आहे. 


सदर झासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०९१९११४२५५६३०७ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Suresh 


(सु. म. खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा.सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. विरोधी पक्षनेता विधान परिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 
५. मा.सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन मुंबई, 


Cc WwW A -5 


शासन पूरक पत्र क्रमांकः निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१ 


. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई, 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र २, नागपूर, 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई 

१०.महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र २, नागपूर 

११.सर्व विभागीय आयुक्त, 

१२.सर्व जिल्हाधिकारी, 

१३.सर्व पोळीस आयुक्त, 

१४.सर्व पोलीस अधीक्षक, 

१५.सर्व तुरुंगाधिकारी, 

१६.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१८.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१९. सामान्य प्रशासन विभाग, का.२५, मंत्रालय, मुंबई, 

२०.क.अ. वित्त विभाग, (अर्थ संकल्प १३ / व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई, 

२१.निवड नस्ती/स्वासैक-१. 


on 0 © 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन पूरक पत्र क्रमांकः निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१ 


परिशिष्ट “अ 
अर्ज 


मीसा/डी.आय.आर. राजनैतिक अथवा सामाजिक कारणासाठी दिनांक २५ जून, १९७५ ते ३१ मार्च, १९७७ 
या कालावधीत अटक झालेल्या व्यक्‍ती अथवा त्यांच्या पती / पत्नी यांच्याव्दारे सन्माननिधीसाठी करावयाचा 


अर्जाचा नमूना- 
अर्जदाराचा 
साक्षांकित पासपोर्ट 
साईज फोटो 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, 
विषय - मीसा/डी.आय.आर. राजनैतिक अथवा सामाजिक कारणासाठी अटक झाल्यामुळे 
सन्माननिधी मिळणेबाबत... 
।१. | अर्जदाराचे पूर्ण नाव 
२. | मीसा/डी.आय. आर. (आणीबाणी )राजनैतिक अथवा 
सामाजिक कारणासाठी अटक झालेल्या व्यक्‍तीचे नांव 
३. | अर्जदाराचे अटक झालेल्या व्यक्तीशी नाते स्वत: / पत्नी / पती 
४. | सद्याचा पत्ता 
५. | कायमचा पत्ता 
६. | जन्मदिनांक 
मीसा/डी.आय.आर (आणीबाणी ) खाली राजनैतिक अथवा 
सामाजिक कारणासाठी अटक झालेल्या पोलीस ठाण्याचे नांव 
८. | मीसा/डी.आय.आर (आणीबाणी ) खाली राजनैतिक अथवा 
सामाजिक कारणासाठी कारावास झालेल्या कारागृहाचे नांव 
९. | जिल्हा 
शि ०. | मीसा/डी.आय.आर (आणीबाणी ) खाली राजनैतिक अथवा 
सामाजिक कारणासाठी अटक झालेल्या व्यक्‍तीची पती/पत्नी 
यांचे पुर्ण नांव व पुर्ण पत्ता 
शि १. | मीसा/डी.आय.आर (आणीबाणी ) खाली राजनैतिक अथवा 


सामाजिक कारणासाठी अटक झालेल्या अंतर्गत ठिकाण व 
कालावधी 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन पूरक पत्र क्रमांकः निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१ 


१२. | मीसा/डी.आय.आर (आणीबाणी ) खाली राजनैतिक अथवा 
सामाजिक कारणासाठी अटक झालेल्या संबंधित जिल्हा 
पोलीस अधिक्षक/कारागृह अधिक्षक यांचे प्रमाणपत्र 


१३. | अर्जदार यांचे आधार कार्ड /ओळखपत्र यांचा क्रमांक 


१४. | अर्जदार हे महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी आहेत काय? 


१५. | मीसा/डी.आय.आर (आणीबाणी ) खाली राजनैतिक अथवा 
सामाजिक कारणासाठी अटक होण्याचे कारण 


१६. | कारागृहातून सोडण्यात आल्याचे कारण व दिनांक 


१७. | राजनैतिक अथवा सामाजिक कारणासंबंधिचे विवरण 


१८. | अन्य विवरण 


१९. । राष्ट्रीयकृत बकेचे नांव, शाखा व खाते क्रमांक 


२०. | ज्या शासकीय कोषागारातून सन्मान निधी प्राप्त होणे आवश्‍यक 
आहे त्या कोषागाराचे नांव 


स्थळ :- 


दिनांक : 


(अर्जदाराचे पुर्ण नांव व स्वाक्षरी ) 
मी, प्रामाणिकपणे प्रमाणित करतो / करते की, वरील अर्जामध्ये दिलेली माहिती खरी आहे. 
स्थळ :- 


दिनांक:- 


(अर्जदाराचे पुर्ण नांव व स्वाक्षरी) 


टिप:- अर्जदाराच्या फोटोवर शासकीय राजपत्रित अधिकारी यांची साक्षांकन आव्यक राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन पूरक पत्र क्रमांकः निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१ 


परिशिष्ट “ब” 
शपथपत्राचा नमुना 
AT SN GN shed eh titted hits tite सकत वय......... वर्षे 
राहणार ................... याद्वारे प्रतिज्ञा करतो/करते की, 
१. मी स्वत: / माझे पती / माझी O° | ne 
यांनी आणिबाणीच्या काळात ळोकशाहीकरिता ळढा देताना दि. ................... ते 
ति गा ICMP ०० काना तचा या कारागृहात 


कारावास भोगलेला आहे. 

२. सदर कारावास भोगल्याबद्दल मी आतापर्यंत शासनाकडून कोणतेही मानधन स्विकारलेले 
नाही. तसेच त्यानुषंगाने कोणताही लाभ मी स्विकारत नाही. 

३. मी वर नमूद केलेली माहिती खरी आहे. तसेच अर्जासोबत सादर करीत असलेली सर्व 
कागदपत्रे खरी आहेत. 

जर मी वर दिलेली माहिती यानंतर खोटी किंवा चुकीची आहे, असे आढळून आले तर 

मला देण्यात आलेले अर्थसहाय्य शासन निश्चित करेल अशा दंडनीय व्याजदराने होणा-या 
व्याजासह शासनास परत करेन, आणि जर असे करण्यास मी चुकलो/चुकले तर ती रक्‍कम 
माझ्याकडून वसूल करण्यात यावी. खोटी व चुकीची माहिती सादर केल्याबद्दल आणि खोटी 
कागदपत्रे सादर केल्याबद्दल माझ्यावर फौजदारी खटला दाखल करण्यात येईल व 
फौजदारी न्यायालयाकडून बजावण्यात येणारी शिक्षा मला भोगावी लागेल, तसेच मला 
मिळणारे मानधन बंद करण्यात येईल. याची मला पूर्णत:ःजाणीव आहे. 


ठिकाण: - अर्जदाराची स्वाक्षरी/ डाव्या हाताच्या अंगठ्याची निशाणी 


दिनांक:- 


उक्त डाव्या अंगठ्याची निझाणी माझ्या समक्ष अर्जदाराने उमटवली आहे. 


तहसिलदारचे नाव व स्वाक्षरी 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


